केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता 
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ च्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून आज्ञा स्वयंसेविका व 
गटप्रवर्तक यांना माहे सप्टेंबर, २०२१ ते माहे 
ऑक्टोबर, २०२१ या कालावधीतील वाढीव 
मोबदला  रु.३०.६६ कोटी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -१३२१/प्र.क्र.४२/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०३ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जुन, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कार्यरत 
आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शाक सूचना, निकष व दराप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून आझा स्वयंसेविका व 
गटप्रवर्तक यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात नेमून दिलेल्या एकूण ७८ सेवा केल्यास त्या सेवेस 
केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रोत्साहनात्मक मोबदला दिला जातो. तथापि, राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान कार्यक्रम व इतर राष्ट्रीय आरोग्य विषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत आशा 
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक हया दोन्ही घटकांच्या भूमिका महत्वाच्या असल्यामुळे सदर कामांकरीता 
त्यांना दिनांक १७ जुले, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ जुले, २०२० पासून प्रत्येकी 
रु.२०००/- व रु.३०००/- इतका वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. SAAT 
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु. १२५.०० कोटी इतके अनुदान 
मंजूर झाले असून एप्रिल २०२१ ते ऑगस्ट, २०२१ या ५ महिन्याचे रु. ७६.६५ कोटी व सन २०२०- 
२१ मधील प्रलंबित असलेले रु. ८.४१ कोटी असे एकूण रु. ८५.०६ कोटी इतके अनुदान दिनांक 
०९.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य आरोग्य सोसायटीस अदा करण्यात आले आहे. आता 
वित्त व नियोजन विभागाने माहे सप्टेंबर, २०२१ ते माहे ऑक्टोबर, २०२१ या दोन महिन्याच्या रु. 
३०.६६ कोटी इतक्या रकमेच्या वितरणास मान्यता दिली आहे. सबब, सदर अनुदान राज्य आरोग्य 
सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःबियुडी-१३२१/प्र.क्र.४२/२१/आरोग्य-७ 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण 
वर्गवारीतून (General) सन २०२१-२२ मध्ये राज्य हिळऊ्यापोटी रु. 924.00 कोटी इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. सदर तरतुदीतून आज्ञा स्वयंसेविका व आज्ञा गटप्रवर्तक 
यांना माहे सप्टेंबर, २०२१ ते माहे ऑक्टोबर, २०२१ या २ महिन्याच्या कालावधीची रक्‍कम रु. 
३०.६६ कोटी इतकी रक्कम लेखाशिर्ष २२१००१५ मधून वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
०२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 
यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाज्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावाव तो 
सन २०२१-२२ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रु.कोटीत) 
अ. तपशिल Eee er अर्थसंकल्पिय मागणी रक्‍कम 
क्र. ls a (राज्य हिस्सा) 
सन २०२१-२२ 


आर-१, 

२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य; ०६, सार्वजनिक आरोग्य; 
' १०१-रोग प्रतिबंध आणि नियंत्रण २२१०-०१५ १२५.०० ३०.६६ 
०२-किमान गरजा कार्यक्रम 

(०२) (०१ आशा स्वयंसेविका व आशा 
गटप्रवर्तक यांना प्रोत्साहन (कार्यक्रम) 

३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


०४. वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जुन, २०२१ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 

परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचे 

कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 

कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 

दिनांक २४ जुन, २०२१ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 
पृष्ठ Yat 


शासन निर्णय क्रमांकःबियुडी-१३२१/प्र.क्र.४२/२१/आरोग्य-७ 


पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर 
प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर 
प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या 
संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 
प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात 
येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जुन, २०२१ च्या शासन निर्णयातील 
संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शातींचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ते प्रमाणपत्र 
सादर करणे अथवा आवर्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा 
सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


०५. सदर अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 
केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


०६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 
घेण्यात यावी. 


०७. सदर are निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१४/१४७२, दिनांक 
२५.१०.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४९७/२०२१/व्यय-१३ 
दि.०३.११.२०२१ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२३१९५६१२१३१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
‘Maharashti 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f1 1 


66077 46c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717 
A 


697250, 
5९॥13॥९ए॥) ber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5D 


LAX M A N R AO 0000000711, ke LAHANE 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबियुडी-१३२१/प्र.क्र.४२/२१/आरोग्य-७ 


२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
3. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. नियोजन विभाग(का-१४७२), मंत्राळय, मुंबई 

१०. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प)/व्यय-१३, मंत्रालय, मुंबई 

११.कार्यासन अर्थसंकल्प/ळेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


